RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg. No. MCS/174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ३०] 


सोमवार , मे २९, २०१७/ ज्येष्ठ ८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन | 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ मे , २०१७ 

उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

___ क्रमांक एमयुएन २०१६/ प्र.क्र .२१७/ नवि-१८. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा 
महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या कलम ६ चे पोट -कलम (२) व कलम ३ च्या 
पोट -कलम (३ ) च्या तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र शासन याद्वारे वणी नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट 
कलम ( १) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट करून 
उद्घोषणा काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत असून, तिचा मसुदा सोबत जोडला आहे . 

२. उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडे त्यांची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल. 

३. उक्त कालावधीत मिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल. 


भाग एक - अ -( म . उ.वि .) - ४१ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे २९, २०१७ / ज्येष्ठ ८ , शके १९३९ 


अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक एमयुएन २०१६/ प्र.क्र . २१७/ नवि - १८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
( १९६५ चा महा. ४०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ चे पोट- कलम ( २) व 
कलम ३ च्या पोट- कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार व त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएन 
२०१६ / प्र. क्र . २१७/ नवि -१८, दिनांक २९ मे २०१७ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक - अ मध्य उप विभाग , दिनांक २९ मे 
२०१७ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून, महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी या नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट- कलम (१) मधील खंड ( क ) याअन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने 
विचार केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करुन वणी नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट - कलम (१ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
क्षेत्राचा समावेश करून वणी नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. वणी नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची " अ " 
वणी नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचा तपशील 


तपशील 


__ अ. क्र . 

१. 


विवरण 
मौ . वणी या गावाच्या महसुली 

हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 


स . नं . १, ५ ,१६ ते २९ , ४९ ते ६८ , 
७२ ते ७८ ,८० ते ९३,९५ ते १०२ , 

१०४, १०५ ,१०८ , १०९, ११२ ते १२९, 
१३१ ते १३५,१६४,१८१,१८६,१९७, २६७ 


गर 


अनुसूची " ब " 
अनुसूची " अ " मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर 

वणी नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
उत्तर. - मौ . वणी स . क्र . २१ चे उत्तर- दक्षिण कोपऱ्यापासून पूर्वेस स . क्र . २६, ५५, ५६, ५७, ५८ , ५९ च्या उत्तर हद्दीने स. क्र . ५९ चे 
उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 

पूर्व. - स . क्र . ५९ चे उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापासून दक्षिणेस स. क्र . ५९, ६० , ६६, ६७ च्या पूर्व हद्दीने नगरपरिषद वणीचे मूळ हद्दीपर्यंत पुढे 
पूर्वेस नगरपरिषद वणीचे मूळ हद्दीने स . क्र . ७३, ७२ , ७४ चे उत्तर हद्दीने स. क्र. ७४ चे उत्तर-पूर्व कोपऱ्यापर्यंत तद्नंतर स. क्र . ७४, ७५, ८३ , 
८४, ८५ च्या पूर्व हद्दीने स . क्र . ८५ चे दक्षिण -पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 

दक्षिण . - स. क्र . ८५ चे दक्षिण- पूर्व कोपऱ्यापासून पश्चिमेस स.क्र .८५,८६,८८,९० चे दक्षिण हद्दीने पुढे उत्तरेस स. क्र .९० चे पश्चिम हद्दीने 
पश्चिमेस स . क्र . ९० , ९१ चे दक्षिण हद्दीने व तद्नंतर दक्षिणेस स. क्र . ९५ चे पूर्व हद्दीने व पुढे पूर्वेस स . क्र . ९६ व ९७ चे उत्तर हद्दीने तद्नंतर 
दक्षिणेस स. क्र . ९७, ९८ चे पूर्व हद्दीने पुढे दक्षिणेस नगरपरिषद वणीचे मूळ हद्दीने स. क्र . १०८ चे उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत नंतर दक्षिणेस स . क्र . 
१०८, १२० , १२१, १२३, १२४ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत तद्नंतर पश्चिमेस स . क्र . १२४ , १९७, १२८ , १२९ चे दक्षिण हद्दीने स . क्र . १२९ चे 
दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत ( मौ . लालगुडा स . क्र . ४० वगळून ) 

पश्चिम . - स . क्र . १२१ चे दक्षिण - पश्चिम कोपऱ्यापासून उत्तरेस स. क्र . १२९, १३३ , १३४ , १३५, १, ५, १०१, १०२, १०४ , १०५ चे पश्चिम 
हद्दीने पुढे उत्तरेस नगरपरिषद वणीचे मूळ हद्दीने तद्नंतर स. क्र . १६, १८२, १९ व २१ पश्चिम हद्दीने स . क्र . २१ चे उत्तर - पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे २९, २०१७/ ज्येष्ठ ८ , शके १९३९ 


UU 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 29th May, 2017 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No. MUN . 2016 / C . R .217 /UD18 . - In pursuance of the provisions of sub -section ( 2 ) of section 6 
read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) 
the Government of Maharashtra hereby announces its intention to issue a notification in exercise 
of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 6 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), with a view to 
alter the limits of the Municipal area of the WaniMunicipal Council in Yavatmal District , so as to 
include therein the local areas specified in Schedule ‘A ’ the draft of which is appended hereto . 


2 . Any person who entertains any objection to the said Proclamation is hereby required to 
submit the same, in writing , with the reasons therefor, to the Collector , District Yavatmal within 
period of 30 days, from the date of publication of this proclamation in the Maharashtra Government 
Gazette . 

3 . Any such objection which may be received during the said period will be considered by the 
Government . 


DRAFT NOTIFICATION 
No. MUN . 2016 / C . R .217 /UD18 . - Whereas, by the Government Proclamation , Urban 
Development Department, No. MUN - 2016 / C . R .217 /UD18 , dated 29th May 2017 Maharashtra 
Government Gazette, extraordinary Part I- A Central Sub - division , dated 29th May 2017 , issued in 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 6 read with sub -section ( 3 ) of section 
3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah .XL of 1965 ) (hereinafter referred to as " the said Act” ), the Government of Maharashtra has 
invited the objections to its proposal to issue a notification under clause (a ) of sub - section ( 1 ) of 
section 6 of the said Act, to alter the limits of the Municipal area of the Wani Municipal Council in 
Yavatmal District , so as to include therein the local areas specified in Schedule ‘ A ’ appended to 
the said Proclamation ; 


And whereas , the Government has considered the objections and suggestions so received by 
the Collector , Yavatmal District pursuant to the said Proclamation received within the period 
specified therein ; 


And whereas, having regards to the factors mention in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra consideres it expedient to alter the limits 
of the Wani Municipal Council in Yavatmal District so as to include therein the areas specified in 
Schedule ‘ A ’ appended hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ), sub - section ( 1 ) of section 6 
of the said Act , and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby , hereby alters the limits of the Municipal area of the Wani Municipal Council in Yavatmal 
District , so as to include therein the local areas specified in Schedule ‘ A ’ appended hereto and 
declares that the revised boundaries of the Wani Municipal Council so altered shall be such as 
shown in Schedule B appended hereto . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे २९ , २०१७/ ज्येष्ठ ८, शके १९३९ 


Schedule “ A ” 
Description of the local area to be included in the limits of the Municipal area of the Wani 

Municipal Council 


Description 


Detail 


Sr. 
No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


The entire area within revenue village 
of Mauza Wani 


Tage 


Sr. No. 1, 5 , 16 to 29, 49 to 68 , 72 to 78 , 
80 to 93 , 95 to 102, 104 , 105 , 108 , 109 , 
112 to 129, 131 to 135 , 164, 181 , 186 , 197 , 
267 . 


Schedule “ B ” 
Revised boundries of the Wani Municipal Council after inclusion of the local area 

specified in Schedule “ A ” 


North . — Starting from North -West corner of Sr.No. 21 of Wani towards East along the 
Northern boundary of Sr. No . 26 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 upto North East Corner of Sr. No. 59. 

East. – Starting from North -East corner of Sr. No. 59 towards South , along the Eastern 
Boundary S . N . 59 , 60 , 66 , 67 upto Original Boundary of Municipal Council Wani. Then after 
towards East along the Boundary of original boundary of Municipal Council Wani. Then after 
towards East along the original boundary of Municipal Council, Wani and Northern Boundary of 
Sr. No . 73 , 72, 74 upto North -East corner of Sr.No. 74 . Then after along the Eastern Boundary of 
Sr . No. 74 , 75 , 73 , 84 , 85 upto South East Corner of Sr . No. 85 . 

South . — Starting from South -East corner of Sr . No 85 . Towards west along the Southern 
boundary of Sr . No . 85 , 86 , 88 , 90 . Then after towards North along the Eastern Boundary of Sr. 
No. 90 . Then after towards West along the Southern boundary of Sr. No. 90 , 91. Then after towards 
South along the Eastern boundary of Sr . No. 95 . Then towards East along the Northen boundary 
of Sr . No. 96 , 97 . Then after towards South Eastern boundary of Sr . No. 96 , 97 . Then after along 
with original boundary of Municipal Council Wani upto North – East corner of Sr . No. 108 . Then 
after towards South along the Eastern boundary of Sr. No. 108 , 120 , 121, 123 , 124 upto South -East 
corner of Sr. No. 124 . Then after towards West along the Southern boundary of Sr. No . 124 , 197 , 
128 , 129 upto South -West corner of Sr .No. 129 (Excluding the area of Sr . No. 40 of Mouza of Lalguda ). 

West. – From South -West corner of Sr . No. 129 towards North along the Western boundary of 
Sr. No. 129, 133 , 134 , 135 , 1 , 5 , 101 , 102. Then after towards North along the Western boundary of 
original boundary of Municipal Council, Wani. Then after towards North , Western boundary of 
Sr . No. 182, 19 , 21 upto North -West corner of Sr. No. 21. 


rne 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


